कौटुंबिक न्यायालय, औरंगाबाद 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.११/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक:-११ मार्च, २०१९. 


पहा : 9) प्रमुख न्यायाधीश,कौटुंबिक न्यायालय, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.-प्रशा/३८७४/२०१८, दि.१९.१२.२०१८. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०१९. 


प्रस्तावना :- 
कौटुंबिक न्यायालय, औरंगाबाद यांनी संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये सदर न्यायालयाच्या 


आस्थापनेवरील ९ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याची शासनास विनंती केली आहे. संदर्भ क्र. २ 
येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.१.३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार कौटुंबिक 


न्यायालय, औरंगाबाद येथील ९ अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

कौटुंबिक न्यायालय, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्ठ अ प्रमाणे 
दर्शविलेल्या एकूण ९ अस्थायी पदांना दि.१ मार्च, २०१९ ते दि.३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 
2. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये- 
(09)(02) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, संकेतांक २०१४ ०३४१, ०१- वेतन या लेखाशिर्षाखाली" 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या AMSAT So सन २०१९-२०२० या वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ द्वारे 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५१/का- नऊ 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१९०३१३१७५७२५६५१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
DN:c ernment Of Maharashtra, 


rashtra, 
0284 14c43d0cc10d82acab 


Amogh 
Shyamkant — seria 
Kaloti ene 
(अ. श्या. कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति, 
१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, औरंगाबाद, 
3) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/नागपूर, 
8) महालेखापाल-एक/दोन ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
) 
) 
) 
) 


o~ 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 

६) वित्त विभाग व्यय-५, 

७ विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 
८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५१/का- नऊ 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक कौटुंन्या -१११८/प्र.क्र.५१/का-नऊ 
दिनांक: ११ मार्च, २०१९ सोबतचे परिशिष्ट 'अ 
अस्थायी पदे : कौटुंबिक न्यायालय, औरंगाबाद 
न्यायाधीश व त्यांचा सहाय्यभूत कर्मचारी वर्ग 


पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा 
क्रमांक व दिनांक 


विवाह समुपदेशी सीआरसी ४७९२/५०८/(५२)/११, 
दिनांक २१ मे १९९२. 


a 


य. eee 
o fears [ef 
६ ।पहारेकरी सीएफसी १०९७/(१६३)/९, 
शिवी दिनांक १५/१/१९९७ 


एकूण पदे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


